केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत 
कार्यक्रमांसाठी सामाजिक fears घटकाकरीता 
(SCSP) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामधील राज्य 
feed} लेखाशिर्ष २२१०७६०९ अंतर्गत 
Kind Grant साठी रु.३९६.६० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 


१) 


भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे मंजूरी आदेश दिनांक १३/०६/२०१९, 
१६/०२/२०२२, १६/०६/२०२३, ०७/०७/२०२३, ०४/०८/२०२३ व १०/०८/२०२३. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२. ०४. २०२३. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ०५. १२. २०२३. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०८.१२. २०२३. 
संचाळक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.राआसोम/एफएमजी/1<₹॥॥0 राहि/७३८६१-८६८/२०२३-२४ दिनांक ०८/०९/२०२३. 

शासन fre सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बीजीटी- 
२०२३/प्र.क्र.६१/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २८/१२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह, सर्व 


प्रकारच्या गरजूंना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल 
२००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरु GS. सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र शासनाने आरोग्य 


विषयक सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करुन त्यास "राष्ट्रीय आरोग्य अभियान" असे नाव दिले. 
या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 
व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश केला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अभियानाकरीता सामाजिक घटकासाठी (SCSP) निधी सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून २२१०७६०९ या लेखाशिर्षाखाली राज्य Kind Grant साठी रु.३९६.६० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 


इतका निधी राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
प्रस्तुत प्रकरणी आता पर्यंत वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा तपश्लील पुढील प्रमाणे आहे. :- 


(रुपये लाखात) 

अ.क्र. तपशील राज्य 
२२२१०९७६०९ 
१. अर्थसंकल्पीय तरतुद (मुळ + पुरक) १६६१५.८० 
2. पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय तरतुद ५.२८ 
A | एकुण तरतूद १६६२१.०८ 

शासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान 
१ बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२२६/आरोग्य-७ दि. १९/०६/२०२३ १०९७.०७ 
२ बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२६९/आरोग्य-७ दि. १६/०६/२०२३ ६११०.६७ 
3 बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ दि. २७/०९/२०२३ ४४३२.८४ 
४ बियुडी-१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ दि. १३/११/२०२३ ३६७७.५० 
lB एकुण झासन निर्णयानुसार प्राप्त अनुदान १५३१८.०८ 
CG उपलब्ध तरतुद एकुण ( A-B) १३०३.०० 
शासन निर्णय :- 


लेखाशिर्षाखाली Kind Grant साठी रु.३९६.६० लक्ष एवढा निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केळा 


उपरोक्‍त वाचा मधील क्र. ५ येथील पत्रान्वये संचाळक, वित्त व लेखा, राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियान, मुंबई यांनी सन २०२३-२४ मधील तरतुदीतुन राज्य हिछ्यापोटी २२१०७६०९ या 


आहे. त्यास अनुसरुन रु.३९६.६० लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी वितरणाचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ.क्र तपशील मुळ मागणी रक्‍कम 
अर्थसंकल्पीय (राज्य ४०% 
तरतुद हिस्सा) 
मागणी एन-३, २२१० - वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक 
| आरोग्य, og, सार्वजनिक आरोग्य, ७८९, अनुसूचित | १६६२१.०८ ३९६.६० 
जाती उपयोजना, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 


(09) अनुसूचित जाती घटक (०१) (of) राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अभियान 

(राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१०७६०९) 


एकूण | १६६२१.०८ ३९६.६० 


२. सदरचा खर्च लेखाशिर्ष २२१०७६०९ अंतर्गत सन २०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा. 


३. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर 
करुन विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटीच्या यांच्याकडे सूपुर्द करावी. यासाठी 
सहसंचालक (अ. व प्र), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


४. तसेच सदर निधीच्या विनियोगाबाबत व त्यावरील संनियंत्रण व प्रगती अहवालाच्या अनुषंगाने 
केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र १ मधील पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशाचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 


०५. वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व arial पूर्तता केली असल्याचे 
कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले 
असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक १२ 
एप्रिल, २०२३ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाळी 
असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


०६. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखा परिक्षणामध्ये 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नसल्याचे राज्य आरोग्‌य सोसायटीने प्रमाणित केलेले आहे. 

०७. सदर प्रस्तावावरीळ वितरीत करण्यात येणारा निधी परिच्छेद-४ मधील संस्थामार्फत 
पुरवठादाराच्या/लाभार्थ्याच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. 


०८. सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेहा नाही. सदर 
कार्यक्रमांच्या संबंधित Sara एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 
धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन 
खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ च्या शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 


निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तीचे पालन झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे. 


०९. सदर अनुदान Valet असून या पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, 
२०१३ नुसार उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (।0) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान 
वितरीत करण्यात येईल. 


१०. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक 
२४.०६.२०२१ व दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ 
अटी व शर्तीचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवऱ्यक त्या 
बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च 
करण्यात योणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


११. सदर प्रस्तावावरील निधीच्या विनियोगाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीच्या 
संदर्भात शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ मधील 
तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकारी यांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 


१२. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाचे शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक मुंविनि/-२०२२/प्र.क्र.- 
२७/२०२२/विनियम, दिनांक 92.09.2023 मधील नमूद अटी व शा्तीच्या अधिन राहून तसेच वित्त 
विभागाच्या दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२११३६१५६८१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ E N D ) RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 12£7ff8b758d60a4598c24a36386a4805881 


serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBE0C9068 


V | TIT H A [_ chcea84410a43526338ca5896F, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
5A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6315, 
K U D A L E cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 


(राजेंद्र वि. Pest ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -१३२३/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-७ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३. आयुकत (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

५. सहाय्यक संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 

६. प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण अधिकारी), आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग(अर्थसंकल्प/विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१४/ अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 

१२.निवडनस्ती (आरोग्य-७) . 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


